उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 
आस्थापनेवरील (ge) अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२१ पासून दि.२८/०२/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२१. 
संदर्भ 


-O 


) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.आयएलई-२०१३/प्र.क्र.१०२/ 

प्रशासन-३, दि.१६/३/२०१३. 

शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१२/प्र.क्र.४४/प्रशासन-३, दि. २१/१०/२०१३. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व GTA, क्र.आयएलई-२०१४/प्र.क्र.६५/प्रशासन-३, दि. ०३/०३/२०१४. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१५/प्र.क्र.१५५/प्रशासन-३, दि. २७/०३/२०१५. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व GTA, क्र.आयएलई-२०१५/प्र.क्र.१५५/प्रशासन-३, दि. ०५/०२/२०१६. 
शासन निर्णय,उ.ऊ. व का.वि., क्रआयएलई-२०१७/प्र.क्र.७७/प्रजा-३, दि. २८/०२/२०१७. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व GTA, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३,दि. ०५/०४/२०१८. 
शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३,दि. २९/०९/२०१८. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१/०२/२०१९ 
qo) झासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३,दि. ०५/०३/२०१९ 
११) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.११/०९/२०१९ 
१२) शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. ३०/०९/२०१९ 
१३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१२/०२/२०२०. 

१४ शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. १६/०३/२०२० 
१५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१/०८/२०२०. 

१६) शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. १८/०९/२०२० 
१७) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१५/०२/२०२१. 
१८) शासन निर्णय, उ.ऊ. व का.वि, क्र.आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशा-३, दि. २६/०२/२०२१ 
१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१. 


Oe SS LD. ह AE टॉस 


vo 


) 
) 
) 
) 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन दि. १६/३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या आस्थापनेवरील ३ अस्थायी पदांना 
दिनांक २८/२/२०१३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. संदर्भाकित क्र.२ येथील दि. २१/१०/२०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये या विभागाच्या आस्थापनेवर एकूण-९ अस्थायी पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत. 
त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या खालील तक्त्यातील १२ अस्थायी पदांना संदर्भाधिन दिनांक ०३.०३.२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये दि. १/३/२०१४ पासून दिनांक २८/२/२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर संदर्भ 
क्र.४ ते १४ मधील शासन निर्णयान्वये सदर १२ पदांना दि.१/३/२०१५ पासून दि.३१/८/२०२० पर्यंत वेळोवेळी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. उपरोक्त क्र.१६ येथील शासन निर्णयान्वये सदर १२ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत तसेच संदर्भ क्र.१८ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२० ते 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


आता या शासन निर्णयान्वये सदर १२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई-२०१८/प्र.क्र.१५२/प्रशासन-३ 


अ.क्र. अस्थायी पदे 
१ aaa र 


मिलब्रेणीलचुलेखक 111111 
a 
— 


2. वरील पदांवर नेमणूक झालेल्या व्यक्‍ती शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेला महागाई भत्ता व इतर भत्ते 
नियमानुसार मिळण्यास पात्र ठरतील. 
३. वरील पदांच्या व भत्यांवर होणारा खर्च मागणी क्र.के-८ मुख्य लेखाशिर्ष "३४५१ सचिवालय - आर्थिक 


सेवा- (००) (०९०) सचिवालय (००) (09) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग दत्तमत (३४५१००७३) (०१) वेतन " खाली 
खर्ची टाकून तो सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२६१०५९१३५२१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 
Akshata Kamosh = = 
Desai 


ou=Industries Energy And Labour 
a7e7709afd65d3a808b264 


b65a66bfOcb664dfeda36f9154bcdd9d89aaa98b8BbSa2eas 


(अक्षता का. देसाई) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. वित्त विभाग (व्यय-१६) /अर्थसंकल्प १९/ वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव (प्रशासन-३) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अवर सचिव (प्रशा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
९. कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 
qo. निवडनस्ती (प्रहासन-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


